जिल्हा नियोजन समिती, सांगली 


या समितीवर नामनिर्देशित तसेच 
विशेष निमंत्रित सदस्यांची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 

नियोजन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२१/प्र.क्र.२५/का-१४८१- अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ ऑगस्ट, २०२१ 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८, 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती सांगली यांचे 
पत्र क्र. जाक्र.जिवायो-१०२०/प्र.क्र.७/का.१४(२)/१३६४, दि.२७.०४.२०२१. 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक 
30/2000” मधील कलम 3 चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) व ३(३)दोन (क )नुसार व पोटकलम (3) 
मधील (चार) (फ) येथिल तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, 
विधीमंडळ/संसद सदस्यांमधून नामनिर्देशनाच्या २ सदस्यांची, तसेच जिल्हा नियोजनाचा अनुभव 
असलेल्या २ सदस्यांची व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या 
११ व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित” म्हणून सांगली जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती 
करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सांगली यांनी उपरोक्त 
आदेडा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 
३. सांगली जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित 
यांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या 
रद्द होईपर्यंत या पैकी जे अगोदर घडेल, तो पर्यंत अबाधित राहतील. 
8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०८०६१६२७५३०८१६ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 

Visca poy sory vm 


DN: CN = Vijesing Fattesi 


Fattesing Vasave ४३८५४१०१५० 


;O= rime! 
, OU = Planning Departmen’ 
Date: 2021.08.06 16:35:30 +05'30" 


(वि. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१.मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२.मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३.मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.२५/का-१४८१-अ 


४. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, सांगली यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा.कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 

९.जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सांगली 

१०.उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे 
११.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली 
१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

१३.कोषागार अधिकारी, सांगली 

१४.निवड नस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.२५/का-१४८१-अ 


शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी २०२० /प्र.क्र. २५/का-१४८१ अ, दिनांक : ०६ ऑगस्ट, २०२१ सोबतचे 
विवरणपत्र “अ 


विधानमंडळ किंवा संसद सदस्यांमधून नियुक्‍त नामनिर्देशित सदस्य 


अ.क्र सदस्याचे नाव पत्ता 


aa आ.श्रीमती सुमनताई आर.आर.पाटील रा.अंजनी, ता.तासगांव, जि.सांगली 


२ | आ.श्री.मानरिगराव फत्तेसिहराव नाईक रा.चिखली, ता.शिराळा, जि.सांगली 


जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले नामनिर्देशित सदस्य 


शि अँड. बाबासाहेब देवाप्पा मुळीक रा.विटा, ता.खानापूर, जि. सांगली 


२ | श्री.संजय घनश्याम बजाज रा.सांगली, ता.मिरज, जि.सांगली 


विशेष निमंत्रित सदस्य 


a श्री.रमेश इरगोंडा पाटील रा.मुचंडी, ता.जत, जि.सांगली 


२ ।श्री.रविंद्र वसंत पाटील रा.पुणदी, ता.तासगांव, जि.सांगली 


३ | St. मनोज मोहनराव शिंदे रा.म्हेसाळ, ता.मिरज, जि.सांगली 


aa श्री.देवराज जनार्दन पाटील रा.कासेगांव, ता.वाळवा, जि.सांगळी 


रा.कवठेमहांकाळ, 
ता.कवठेमहांकाळ,जि.सांगली 


५ | श्रीमती अनिता विजय सगरे 


g श्री.उदय उर्फ आनंदराव रामचंद्र पवार रा.इस्लामपूर, ता.वाळवा, जि.सांगली 

क्विं श्री .दिगंबर गणपतराव जाधव रा. जि.सांगली 

८ | श्री.अजित शांकरराव घोरपडे रा.कवठेमहांकाळ, ता.कवठेमहांकाळ, 
जि.सांगली 

९ श्री.पथ्वीराज गुलाबराव पाटील रा.सांगली, ता.मिरज, जि.सांगली 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.२५/का-१४८१-अ 


ae ० 


श्री.अनिल बाबासो डुबल रा.बुधगांव, ता.मिरज, जि.सांगली 


णो १ 


श्री.सुहास मालोजीराव शिंदे रा.बेणापूर, ता.खानापूर, जि. सांगली 


Digitally signed by Vijesing Fattesing Vasave 


V ij e 5 i Nn g DN: CN = Vijesing Fattesing Vasave, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government of 
Maharashtra, OU = Planning Department 


Fattes In g Vasave Date: 2021.08.06 16:35:47 +05'30 


(वि. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


